"पवित्र" संगणकीय प्रणालीव्दारे शिक्षक 
भरती करण्याबाबत. 
अटीव शार्ती विहित करणे. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३११/टीएनटी-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.टिसीएम-२००७/(२०६/०७)/माशि-४, दि.२५.०४.२००७. 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मकसी-१००७/प्र.क्र.३६/का-३६, दि.१०.०७.२००८. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीआरई-२००६/(४७६७)/प्राशि-१, दि.१६.१२.२००९. 

शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सीबीसी-१२/२००८ /प्र.क्र.४१४/मावक-५, 
दि.१२.०९.२००८. 

५) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.सीईटी-२०१५/प्र.क्र.१४९/टिएनटी-१, दि.२३.०६.२०१७. 

६) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.सीईटी-२०१५/प्र.क्र.१४९/टिएनटी-१, दि.२०.०६.२०१८. 


वाचा:- १ 
२ 


3 
8 


met SE Ae, SS 


प्रस्तावना :- 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित, अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या 
प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यामधील शिक्षकाची रिक्‍त पदे 
अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणांच्या अधारे “पवित्र” या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याबाबतचा शासन निर्णय 
दि.२३.०६.२०१७ रोजी पारित करण्यात आलेला आहे. तसेच भरतीबाबतची कार्यपध्दती विस्तृतरित्या दि.२०.०६.२०१८ 
च्या झासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. 


२. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता दि.१३.०२.२०१३ च्या 
शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. प्राथमिक शिक्षक पदाकरीता (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शिक्षक पात्रता 
परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असले तरी, इयत्ता ६वी ते ८ वी करीता नियुक्‍त करावयाच्या शिक्षकांनी पेपर-२ या गटाची 
परीक्षा कोणता विषय घेऊन उत्तीर्ण व्हावे, याबाबत काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विषयनिहाय शिक्षक 
इयत्ता ६ वी ते ८ वी करीता उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असले तरी, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकरीता अशी 
कोणतीही अट निर्धारित केलेली नसल्यामुळे, उमेदवार त्यांच्या पदवीच्या विषयाऐवजी अन्य शाखेचे विषय घेऊन, सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत. याअनुषंगाने इयत्ता ६ वी ते ८ वी करीता शिक्षक पदावर नियुक्ती शिक्षक पात्रता परीक्षेतील 
विषयानुसार करण्यात यावी अथवा पदवीच्या विषयाप्रमाणे करण्यात यावी, ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये "पवित्र" या संगणकीय 
प्रणालीव्दारे शिक्षक भरतीकरीता खालील अटी व शर्ती लागू राहतील :- 


१ इयत्ता ६वी ते८ वी या गटाकरीता उमेदवाराने शिक्षक पात्रता परीक्षा कोणताही विषय घेऊन 
(गणित व विज्ञान किंवा समाजशास्त्र) उत्तीर्ण झालेला असला तरी, पात्र उमेदवाराची नियुक्‍ती 
सद्यस्थितीत फक्त आगामी शिक्षक भरतीकरीता त्याच्या पदवीच्या विषयानुसार राहील. 

२) सदर शिक्षक भरतीकरीता शासन शुध्दीपत्रक दि.०३.१२.२०१४ च्या तरतूदी लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३११/टीएनटी-१ 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०१०२१७३१३३६१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Charushila 
Devendra re ee 
Chaudhari. क्ण 
(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४ सर्व विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य. 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/ सामाजिक न्याय व विशोषसहाय्य विभाग/ 
आदिवासी विकास विभाग/विमुक्‍त जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विभाग. 
९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
१०) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 
११) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद, पुणे 
१३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 
१४) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 
शिक्षण निरीक्षक (उत्तर /पश्चिम /पूर्व, मुंबई. 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक /माध्यमिक/ निरंतर), जिल्हा परिषद (सर्व) 
शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका/नगरपालिका (सर्व) 
निवडनस्ती (कार्यासन-टीएनटी-१). 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


ms 
es 
WwW VS Vewwe fee ODDS Lelia 


पृष्ठ २ पैकी २ 


